भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील खनिज प्रशासनाच्या 
कामाकरिता निरनिराळया जिल्हयांसाठी 
संचालनालयाच्या आस्थापनेवर निर्माण 
करण्यात आलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.१०.२०१८ पासून २८.०२.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएनए- ०९१८/ प्र.क्र.७९ / उद्योग-९ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०१.१०.२०१८. 


वाचा:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र. क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०७.०९.२०१८. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.एमएनए-१११७/ प्र.क्र.७६ / 
BENT ९, दिनांक १२.०३.२०१८. 
३) संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. आस्था- ४६ / 
२०१८/२१२१, दिनांक २३.०८.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ४६ अस्थायी पदांना दिनांक 
३०.०९.२०१८ (म.पू) पर्यन्त वरील अनुक्रमांक (२) येथील शासन निर्णयाद्वारे मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. 
२. भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन 
सुधारित आकृतीबंध दि.०७.०४.२००७ च्या शासन निर्णयाव्दारे निर्गमित करण्यात आला आहे. 
तसेच नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी वरिष्ठ लिपीकाचे १ पद नव्याने निर्माण करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र "अ" "ब" "क" व "ड" मधील एकूण ४६ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदरील ४६ अस्थायी पदांवर नेमलेल्या व्यक्‍ती महागाई भत्ता व इतर भत्ते नियमानुसार 
मिळण्यास पात्र राहतील. 
४. याबाबतीत होणारा खर्च हा विवरणपत्र "अ" "ब" "क" व "ड" मधील स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये 
नमूद केलेल्या ४६ पदांवरील खर्च त्या त्या पदांसमोर (१५--२२--३--६) स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 
नमूद केलेल्या अर्थसंकल्प शीर्षाखाली वर्गीकृत करण्यात यावा व सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी त्या त्या अर्थसंकल्प शीर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
५. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र. क्र. ८/ १६/ 
आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्‍तिच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०९१८/प्र.क्र.७९/उद्योग-९ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"१/५/.गीकीघा890॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०१८०९२९१५५०३४८७१० असा आहे. हा आदेश डिजीडल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, | | 
Dee pa | | Sayaj | a ries ot hae iii Sith 


‘ 5da5f39a5a910d5949, 
serialNumber=c6d4814154203bcf6158f33c52a854240c9e522b 
a | 4fabfc2851bf7dfe1d4616ba, cn=Deepali Sayaji Patil 


lustry 
partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
548d824e3f700989 1624cf665609c7dcf4fcO2e9f5 


Date: 2018.10.01 15:43:16 +05'30' 


(दिपाली पाटील) 
कक्ष अधिकारी 


प्रति:- १. संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म, नागपूर (३० प्रती). 
२. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
यांचे स्वीय सहायक. 

३. अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 
यांचे स्वीय सहायक. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर / ठाणे / रायगड / पुणे / कोल्हापूर / नागपूर / 
पालघर / औरंगाबाद. 

५. महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. वित्त विभाग (व्यय-१६ / अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा-१), 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०९१८/प्र.क्र.७९/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील संचालन व 
प्रशासन कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र अ 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
|. बे. |] २ ३ ha sa 
| 9 | उपसंचालक Pd मागणी क्र. के-७,मुख्य 
2. | वरिष्ठ भूवैज्ञानिक २ लेखाशीर्ष २८५३-अलोह 
३  । भूवैज्ञानिक | 4 खनिकर्म व धातुविषयक 
४. ।कनिष्ठभूवैज्ञानिक | 4 । उद्योग 
षु सहाय्यक प्रशासन शिंगी उपलेखाशीर्ष 
अधिकारी (०२) खाणींचे विनियमन व 
६ भैगोलिक माहिती शशि विकास (००१) संचालन व 
प्रणाली वरिष्ठ प्रशासन (००) (०१) भूविज्ञान 
सहाय्यक आणि खनिकर्म संचालनालय 
७ निरिक्षक शिक आगा (२८५३ ००१६) 
८ वरीष्ठ लिपिक २ 
९ कनिष्ठ लिपिक २ 
| qo | अनुरेखक * a या 
ae | q नाईक aa 
१२ | rats = a 
एकूण १५ 


टिप - * पदांचे आढाव्यानंतर नवीन निर्माण केलेले पद. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०९१८/प्र.क्र.७९/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व पूर्वेक्षणाचे 
कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र ब 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
i ae | 2 3 1 ee 
| 49. | वरिष्ठ उपसंचालक* २ मागणी क्र. के-७,मुख्य 
२. | मुख्य आवेधन Ll लेखाशीर्ष २८५३-अलोह 
अभियंता खनिकर्म व धातुविषयक 
३. वरिष्ठ रसायन ae: उद्योग उपलेखाशीर्ष (902) 
शास्त्रज्ञ खनिज समन्वेषण (०० 
४. सर्वे एड मॅप २ (०१) राज्यातील महत्वाच्या 
अधिकारी* आर्थिक खनिजांचे सर्वेक्षण 
५. | भूवैज्ञानिक Fg | वपूर्वैक्षण (२८५३ ००३४) 
६. लेखा अधिकारी a oe 
9. अधिक्षक ॥. ती; ॥ 
टू. कर्मशाळा अधिक्षक* a a 
९. भौगोलिक माहिती २ 
प्रणाली वरिष्ठ 
सहाय्यक* 
१०. | ०. | वरिष्ठ लिपिक ३ 
शि १. | कनिष्ठ लिपिक ३ 
१२. | अनुरेखका 1१ 
१३. । वरिष्ठ प्रयोगशाळा शिका 
सहाय्यक 
१४. । चालक-नि-यांत्रिक a ae 
१५. । शिपाई ॥:८ a 
एकूण २२ 


टिप-* सुधारित आकृतीबंध निश्चितीमध्ये नवीन निर्माण केलेली पदे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०९१८/प्र.क्र.७९/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व पूर्वेक्षण 
विस्ताराचे कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र क 
अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची अर्थसंकल्प शीर्ष 
संख्या 
Le) २ ३ 1४ 
श्‌ वरिष्ठ लिपीक 3 मागणी क्र. के-७,मुख्य लेखाशीर्ष २८५३- 
अलोह खनिकर्म व धातुविषयक उद्योग 
उपलेखाशीर्ष 


(१०२) खनिज समन्वेषण (००) (०२) 
राज्यातील महत्वाच्या आर्थिक खनिजांचे 
सर्वेक्षण आणि पूर्वेक्षणाच्या कामांच्या 
विस्ताराकरिता योजना (२८५३ ००५२) 


एकूण ३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनए-०९१८/प्र.क्र.७९/उद्योग-९ 


महाराष्ट्र राज्यातील भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सर्वेक्षण व 
पूर्वेक्षण विस्ताराचे कामाकरिता मंजूर केलेली अस्थायी पदे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


विवरणपत्र ड 
पदाचे नांव पदांची संख्या अर्थसंकल्प शीर्ष 
२ ३ याशा 
अधिकार शुल्क ४ मागणी क्र. के-७,मुख्य लेखाशीर्ष २८५३-अलोह खनिकर्म व 
निरिक्षक (चंद्रपूर/ठाणे धातुविषयक उद्योग 
रायगड/पुणे) 
वरिष्ठ लिपिक १ उपलेखाशीर्ष (02) खाणींचे विनियमन व विकास (009) संचालन व 
(कोल्हापूर) प्रशासन (00) (09) भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालय (२८५३ 
००१६) 
कनिष्ठ लिपीक १ 
(चंद्रपूर) 
एकूण ६ 


(एकूण अस्थायी पदे:-४६ (94+224-3+E) अ, ब, क, ड विवरणपत्रे) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


